जल जीवन Par अंतर्गत आदिवासी घटक 
राज्य हिळ्याचा निधी राज्य पाणी व स्वच्छता 
Parmer वितरित करणेबाबत (लेखाशीर्ष 
२२१५ ए०६१ -राज्य हिस्सा) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जजीमी-२०२३/प्र.क्र.२९/पापु १० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल,मंत्राळय 
HIPS मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: २३ फेब्रुवारी,२०२३ 


वाचा- 

१.शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजीमि -२०१९/ प्र.क्र.१३८/ AY १० (०७, 
दि.०४.०९.२०२० 

२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजीमि २०२१/ प्र.क्र.१९२/ पापु १०, 
दि.०५.०९.२०२२ 

३. केंद्र शासनाचे आदेशा क्र.५/-11020/197/2015-9/81/--1/40,दि.०९.०१.२०२३ 

४. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.१०/ कार्यासन -६, 
दि.२०.०२.२०२३ 


प्रस्तावना- 
संदर्मिय क्र.१ दि.०४.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यात जल जीवन Pear 


राबविण्याकरीता मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. जल जीवन PIM अंतर्गत केंद्र व 
राज्य वित्तीय आकृतीबंध ५०:५० असून आदिवासी घटक कार्यक्रमाकरीता केंद्र शासनाकडून निधी 
उपलब्ध करुन दिला जातो. जल जीवन मिशन अंतर्गत सन 2022-2023 या वित्तीय वर्षात आदिवासी 
घटक कार्यक्रमाकरीता केंद्र शासनाने संदर्भिय .3 दि.०९.०१.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये 
रु.२३७.६८४१ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुसार जल जीवन मिहान आदिवासी 
घटक कार्यक्रम राज्यहिऊर्याखाली समरुप तरतुदीचा रु.२३७.६८४१ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन 
देण्याची आदिवासी विकास विभागामार्फत वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. यास अनुसरुन 
आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत राज्य हिऊ्याखाली चालु वित्तीय वर्षात 
अर्थसंकल्पित रु.२५०.०० कोटी निधींपैकी संदर्भिय क्र.४ दि.२०.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र.क्र.२९/ पापु १० 


रु.२३७.६८४१ कोटी इतका निधी वितरणास उपलब्ध करुन दिला आहे. सदरचा निधी राज्य पाणी व 
स्वच्छता मिठानच्या ESCROW ACCOUNT मध्ये उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय- 

जल जीवन PRT अंतर्गत सन २०२२- 2023 या आर्थिक वर्षामध्ये आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-५, लेखाशीर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ७९६, जन जाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (१० जल जीवन far (राज्य हिस्सा) 
(५०टक्के) (कार्यक्रम) मधील ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) SONY (२२१५ ए०६१) या 
ळेखाशिर्षाखाली रु.२३७,६८,४१,०००/- (अक्षरी-रु. दोनशे सदोतीस कोटी अडुसष्ट लक्ष एकेचाळीस 
हजार wad) इतका निधी राज्य पाणी व स्वच्छता Famer जल जीवन eM कार्यक्रमांतर्गत 
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीकरीता उघडण्यात आलेल्या राज्य नोडल खात्यामध्ये 
(ESCROW Account) वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर निधी तात्काळ राज्य पाणी व स्वच्छता ASA (Jal Jeevan Mission Maharashtra 
Escrow Account) या नावाने उघडण्यात आलेल्या एच.डी.एफ.सी.बँक लिमिटेड, तलाव पाली, ठाणे 
(IFSC Code- HDFCoo000 yg) येथील खाते H.409004302 §0§09 मध्ये जमा करण्यात यावा. हा 
निधी जमा झाल्यानंतर पुढील सर्व आवश्‍यक कार्यवाही मिशन संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन 
यांच्याद्वारे करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


०३. सदर रक्‍कम AERA करण्यासाठी (पी.एफ.एम.एस. योजना केंद्र सांकेतांक ९१५० व राज्य 
सांकेतांक MH ३९९) आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अवर सचिव (रोखशाखा) यांना व नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. सदर रक्‍कम आहरण व संवितरण अधिकारी तथा अवर सचिव (रोखझाखा), पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी एच.डी.एफ.सी.बँक लिमिटेड, तलाव पाली, ठाणे (IFSC 
Code- HDFC00004¥&) येथील खाते क्र.५०१००५३०८६०६०७ मध्ये जमा करावी. 


०४. जल जीवन ar आदिवासी घटक कार्यक्रमाखाळी उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून 
झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशीर्षनिहाय/ उपलेखाशीर्षानिहाय साध्य झालेल्या भौतिक 
उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ.माहितीसह आदिवासी विकास विभागास व या 
विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र.क्र.२९/ पापु १० 


०५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौ.सं.क्र.१९/२०२३/व्यय १४ अन्वये प्राप्त मान्यतेस व 
आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भिय क्र.४ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


०६. सदर तरतूद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन 
परिपत्रकात दिलेल्या fread काटेकोरपणे पालन करावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२३१२२६३५०१२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASAD SWAMI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=aaf002dc55f52d8292cd1b600e 


0a80b7cf51b57c6f840c909c76407640c1 
57f4, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=8D84D41A9008354A0AF 
034B551119753B7D1C967B179AC7110 


EAA1867A160049, cn=PRASAD SWAMI 
Date: 2023.02.23 12:56:28 +05'30' 


(प्रसाद स्वामी) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. नियंत्रक अधिकारी तथा उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२.आहरण व संवितरण अधिकारी तथा अवर सचिव (रोखशाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना विनंती करण्यात येते की, एच.डी.एफ.सी.बँक लिमिटेड, तलाव पाली, ठाणे 
येथील राज्य पाणी व स्वच्छता PSA खात्यात जमा करण्यात यावा. 
प्रत, 


१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई/ २- नागपूर 

३. मिशन संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता FSM, बेलापूर, नवी मुंबई 

४. सह सचिव/ उप सचिव (अर्थसंकल्प), नियोजन, वित्त विभाग व आदिवासी विकास 
विभाग मंत्रालय, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र.क्र.२९/ पापु १० 


६. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई 
७. कार्यासन पापु-०४/२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. निवडनस्ती- कार्यासन पापु १० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


